महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - ११२०/प्र.क्र.०७/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ - १ या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक १९.१०.२०२० चे आदेशा 
२) सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/कार्या -१४, दिनांक ०९.०८.२०१६ 
3) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्या -१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 


आदेठा 


श्री.तुषार दि.राठोड, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांची महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार गृह विभागामध्ये बदली करण्यात आली आहे. श्री. राठोड यांना गृह 
विभागामध्ये रूजू होण्याकरिता अल्पसंख्याक विकास विभागाने अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही. 
२. संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील शासन परिपत्रक/शासन निर्णयातील तरतूदीस अनुसरून श्री.तुषार 
दि.राठोड यांना अल्पसंख्याक विकास विभागातून गृह विभागात रूजू होण्यासाठी दिनांक ०९.११.२०२० (म.नं.) 
पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. प्रस्तुत आदेशास अनुसरून श्री.तुषार दि.राठोड, कक्ष अधिकारी 
यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता गृह विभागामध्ये तत्काळ रूजू व्हावे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१५५२३६०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 


47७. 


Gurav tte erent 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री.तुषार दि.राठोड, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत). 
प्रत, 


१  अनऱमु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 
2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
३) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


